मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीमधून 
अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत. 


स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, मूल, जि.चंद्रपूर 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- सीसीएफ-२०१८/प्र.क्र. २१८/२०१८/२५ 
मुख्य इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मे, २०१९ 
वाचा - 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. पीडीसी-१०६९-१३५१४-बी, दि. २७/०८/१९६९ 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. पीडीसी-१०६९/१३५१४-बी, दि. ०८/१०/१९७० 

3) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.सीसीएफ-२०१४/प्र.क्र.८८/२०१४/२५ दि.४/३/२०१७ 

४) शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.सीसीएफ-२०१४/प्र.क्र.८८/२०१४/२५ दि.२७/९/२०१७ 


शासन निर्णय - 

मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीचे संपूर्ण नियंत्रण, व्यवस्थापन व प्रशासन मा. मुख्यमंत्री महोदय 
यांच्याकडे निहीत आहेत. मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीमधून महाराष्ट्र राज्यातील किंवा राज्याबाहेरील 
सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धर्मादाय किंवा तत्सम सार्वजनिक किंवा निम सार्वजनिक संस्था किंवा संघटना 
यांना, या निधीतून मा.मुख्यमंत्री यांच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्यानुसार स्वामी विवेकानंद 
शिक्षण संस्था, मूल, जि.चंद्रपूर या संस्थेस तळमजल्यावरील सभागृह व पहिल्या मजल्यावरील प्रयोगशाळेचे 
बांधकाम करण्यासाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी रुपये ६६.६७ लक्ष इतक्या अर्थसहाय्यास मा.मुख्यमंत्री महोदय 
यांनी मंजूरी दिली आहे. त्यास अनुसरून स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, मूल, जि.चंद्रपूर या संस्थेस रुपये 
६६.६७ लक्ष (अक्षरी रुपये सहासष्ट लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त ) इतके अर्थसहाय्य याद्वारे मंजूर करण्यात येत 


आहे. 


२. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, मूल, जि.चंद्रपूर या संस्थेस स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर, ता.मूल, 
जि.चंद्रपूर या शाळेच्या तळमजल्यावरील सभागृह व पहिला मजल्यावरील प्रयोगशाळेच्या बांधकामाचा खर्च 
भागविण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. संस्थेस ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे 
त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी संस्थेने एका वर्षात खर्च करावा आणि खर्चाच्या अनुषंगाने “सनदी लेखापाल” 


(Chartered Accountant) यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र, निधी प्राप्त झाल्यानंतर एक वर्षात सादर 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीएफ-२०१८/प्र.क्र. २१८/२०१८/२५ 

करावे. तसेच सदर संस्थेने नियमानुसार लेखापरिक्षण करुन घेऊन लेखापरिक्षण अहवाल देखील शासनास 
सादर करावा. 

३. सदर निधी वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१०१०/प्र.क्र.६८/कोषा प्र-५, दि.१८ एप्रिल, २०११ 
मधील तरतुदीस अनुसरुन मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीच्या स्वीयप्रपंजी (PLA) लेखा खात्यामधून स्वामी 
विवेकानंद शिक्षण संस्था, मूल, जि.चंद्रपूर या संस्थेच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा मूल, जि.चंद्रपूर खाते क्र. 
२०२३५१६२३९७ मध्ये विहीत कार्यपद्धतीनुसार जमा करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय संदर्भाधीन दि. २७/०८/१९६९, दि ८/१०/१९७०, व दि.४/३/२०१७ च्या शासन 
निर्णयातील व दि.२७.९.२०१७ च्या शासन शुध्दीपत्रकातील तरतूदीनुसार मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या मंजूरी 


नंतर निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५३०१२४१२८९३०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ujjwala Vinayak Pharande 
=Government Of Maharashtra, ou= 
tment, post: 


oe . 
la Vinayak “2 
jjwala Vinayak : ee 
2. d2935da29al 182e243b7c8f01laeade 
serialNut 7 6abOdf 1 e2787a27ac7b7a7f156f938deSb9ba 
h a fa n e bOb9c4f943cf57a2d2cc7, cn=Ujjwala Vinayak Pharande 


Date: 2019.05.30 15:37:08 +05'30" 


General 


(उ. fa. फरांदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२ मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
३) महालेखापाल, महाराष्ट्र (१/२), लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर 
छो अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
4) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई, 
&) उप सचिव (कोषा प्र-५/ अर्थ-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७  सहाय्यकधर्मादाय आयुक्‍त, मधुबन प्लाझा, १ला माळा, शिवाजी नगर, माऊंट कॉन्व्हेन्ट जवळ, 
जि.चंद्रपूर-४४२४०१ 
८)  झध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, मूल, ता.मूल, जि.चंद्रपूर-४४१२२४ 
९) निवडनस्ती. (का-२५) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


